महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५, ६००-३९,१०० + ग्रेड 
पे रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी/पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः AIS २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/सीपीएस/सेवांतर्गत वै.अ. पदस्थापना/ 

न.क्र.9०/४८९/१८, दि ११.०६.२०१८. 

२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ सीपीएस पीजी/ 
सु.पदस्था/१६१७/१८, दि.२२.०६.२०१८. 

3) शासन आदेशा समक्रमांक दि.१८.०८.२०१८. 

४) शासन पत्र समक्रमांक दि.२३.०८.२०१८. 

५) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/सीपीएस/वे.अ. पदस्थापना/ 
न.क्र.9०/१२४१/१८, दि.३१.०८.२०१८. 

६) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ पीजी सु.पदस्था/ 
/१९७९/१८, दि.३१.०८.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन अ. क्र. १ व २ येथे नमूद संचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील 
आदेशान्वये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतर उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्थापना प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब व प्रपत्र-क मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
देण्यात आली होती. तथापि, सदर आदेशामध्ये आरोग्य सेवा संचालनालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार 
शासन सेवेत नियमित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत नसलेल्या खाजगी उमेदवारांनाही (सीपीएस 
कोर्स करणारे) पदस्थापना दिल्या गेल्या होत्या. तसेच, जे वैद्यकीय अधिकारी अनधिकृत गैरहजर 
आहेत, त्यांचेही पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले होते. त्यामुळे उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र 
४ येथील दि.२३.०८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये दि.१८.०८.२०१८ रोजीच्या आदेझानुसार देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेच्या अनुषंगाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणालाही रुजू करुन पदस्थापना देण्यात 
येवू नये असे संबंधितांना कळविण्यात आले होते. 


२. आता संदर्भाधिन अ.क्र. ५ व ६ येथे नमूद अनुक्रमे आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई व संचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेता, संदर्भाधिन अ.क्र. ३ येथील 
दि.१८.०८.२०१८ रोजीचे आदेश अधिक्रमीत करुन सुधारीत आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन SSS क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


शासन आदेडा :- 


संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील दि.१८.०८.२०१८ रोजीचे आदेश याव्दारे अधिक्रमीत करण्यात येत 
आहे. 


२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड वेतन 
रुपये ५,४००) या संवर्गातील, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत सी.पी.एस. कोर्स मध्ये उत्तीर्ण व 
अनुत्तीर्ण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना 
देण्याबाबत आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन अ.क्र.५ येथे नमूद दि.३०.०८.२०१८ 
च्या पत्रान्वये तसेच, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन अ.क्र.६ येथे नमूद 
दि.३१.०८.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक 
अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील रिक्‍त पदे व प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून उत्तीर्ण 
झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाळील प्रपत्र-अ मध्ये तसेच अनुत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना प्रपत्र-ब तसेच आयुर्वेदिक पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला 
प्रपत्र-क मध्ये त्यांच्या नावापुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र -अ 
अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
डा श्रीकांत श्रीकृष्ण बगाडे DOMS ।जिरुबुलढाणा अंतर्गत नेत्र कार्यक्रम 
डा दिपक वामनराव वसावे DOMS  । फिरते नेत्र पथक नंदुरबार 
डा दुर्गानारायणराव पाटील DOMS ।उजिरुवेजापूरजि औरंगाबाद 
४ | डा सहदेव किसन सोनवणे DOMS । जि रु अहमदनगर 
4 | ST चेतन सुंदरराव अदमाने [1380  ।ग्रारुधारुरजिबीड 
६ | डा योगेश सुरेश आगम 1300  ।ग्रारु जुन्नर जिपुणे 
डा प्रभाकर दावीद चांदणे 1300 «| We महाड जिरायगड येथे डा. 
नाईकसाटम या अगै वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याच्या जागी 
८ | डा अजय सटवाजीराव alps 1300 ।उजिरुवसमतजि हिगोली 
डा नित्यानंद रमाकांत मसुरकर 131980  । जिरुरिंधुदुर्ग 
| 9° | ० | डा अमोल अरुण नालट DGO | उजिरुधारणी जिअमरावती 
| 99 | डो विठ्ठल प्रल्हादराव नरवटे [1390 | We arena जि नंदुरबार 
१२ | डॉ पंकज विजयराव पाटील 1300 = | Me येवला जि नाशिक 
१३ | डो विजय रतनसिंग पवार 1380 ।उजिरुमलकापूरजि बुलढाणा 


पुष्ठ ७ पैकी २ 


शासन SSS क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

१४ | डा माधव संभाजी विभुते DGO =| We मंगरुळपीर जिवाशिम 

१५ | ST Stal गादेवाड DGO । उजिरुदर्यापूर जिअमरावती 

१६ | डॉ शोएब मोहम्मद शोर मोहम्मद DCH । उजिरु मुक्ताईनगर जिजळगाव 

खान 

१७ | डो महालींग शांतलींग क्षीरसागर DCH ।उजिरुकुरखेडाजिगडचिरोली 

१८ | डा इमरान अब्दुल सत्तार DCH __ग्रारु आटपाडी जि.सांगली 

१९ | डा दिलीप प्रभाकर गायकवाड 1)28  ।सारुवर्धा 

२० | डो अनंत fs oR चव्हाण DA उ जिरु आरमोरी जिंगडचिरोली 

२१ | डा प्रताप दिलीपराव चिचोळकर DA ग्रा रु घोडेगाव ता.आंबेगाव जि.पुणे 

२२ | डॉ सचिन मारुती गायकवाड DA ग्रारु चंदगड जि कोल्हापूर 

२३ | डा गणेश शरद कांबळे DA उ जिरु नवापूर जि नंदूरबार 

२४ । डा साईनाथ विठ्ठलराव कुंटे DA SIA केअर युनिट वरोरा जि चंद्रपूर 

२५ | डा मोहम्मद शाहेद मोहम्मद ताहेर DA UT © नेवासा जि अहमदनगर 

२६ | डा योगेश प्रभाकर राणे DA उ जिरु मुक्ताईनगर जि जळगाव 

२७ | डा संदीप प्र. पाटील DA स्री रु नेकनुर जिबीड 

२८ | डा शुभांगी केडावराव कन्हे DTM । जिरु अहमदनगर 

२९ | डा रविद्र दिनकराव पांडे DIM | डागा स्त्री रु नागपूर येथील रक्‍तपेढीवर 
शा. नि. २३.०५.२०१८ 

३० | डा किशोर सिताराम तरम DIM । जिरुगडचिरोली 

३१ । डा विलास पांडुरंग वाघमारे DTM ।जिरुरत्नागिरी 

32. | डा बागराज सुकदेव धुर्वे DTMH ।उजिरुमनमाडजिनाशिक 

३३ | डा मधुकर काशीनाथ हत्ते DTMH ।उजिरुअहेरी जिगडचिरोली 

३४ | डा नरेश मोतीराम पाडवी MD (Med) | 3 जिरु नवापूर जि नंदूरबार 

३५ | डॉ विलास शांतीलाल चव्हाण MS संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 

३६ | डो सय्यद साद कादरी DNB Orth ।उजिरुअचलपुर जिअमरावती 

३७ | डा राजेंद्र मारुती कांबळे DFM | जिरुरत्नागिरी 

३८ | ST रमेश सुबराव कर्तस्कर MD PSM_ ।ताआअ दोडामार्गजिसिधुदुर्ग 

३९ | डा दिलीप संभाजी रणविर MPH ।ताआअसुरगाणाजिनाशिक 

४० | डॉ लक्ष्मण धोंडीबा कोडलकर DPH ।ताआअखटावजिसातारा 

४१ | डा हेमराज काशिनाथ दळवी MD (Med) | उजिरुचांदवड जिनाशिक 

४२ | SI कृष्णा यादव MD (Ser) ।उजिरुमनमाडजिनाशिक 

४३ | डा राहुल जगन्नाथ कातखडे 13७0 _।ग्रारु देवणी जि लातूर 

४४ | डा बंडू रामटेके FORENSIC |सारु बुलढाणा 

४५ | ST Hear दिलीप पाटील DNB Optho | नेत्र रुग्णालय मांडवी जि नांदेड 

४६ | SI Ofte दासरे MD PSM_ ।ताआअफलटणजि सातारा 


पुष्ठ ७ पैकी 3 


शासन SSS क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

४७ | डा विजय जेस्वाल MD MED | Ofte arta ft goer 
४८ | ST Hear रामचंद्र दहितोडे SKIN DVD | जिरु जळगांव 

४९ | ST छाया गायकवाड [)॥॥३७ | स्त्री रु बारामती जि पुणे 

yo | डा एसझेड गवारे ॥॥5 ENT | जिरुऔरंगाबाद 

५१ | डा सचिन छगनराव गाडेकर MS OBGY | जिस्त्री रु अकोला 

गोण या e कका ला स्री रु नागपूर येथे शा. नि. 

२३.०५.१८ अन्वये निर्मित पदावर 
प्रपत्र -ब 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

| 9 | डो आनंद गोविंदराव कीन्नाके DOMS ।उजिरुचिमूरजि चंद्रपूर 

२ | डालक्ष्मीकांत जगन्नाथ माने 1005 | उजिरुमुखेड जिनांदेड 

३ | डा प्रफुल विठ्ठलराव मेश्राम 1)00॥$ सारुवर्धा 

४ | डा विजय विष्णु साबळे DOMS | उजिरुकर्जत जिअहमदनगर 

4 | डा साजीद इब्राहीम तांबोळी DOMS ।उजिरुफलटणजिसातारा 

६ | डा मीना अरुण दामोदर 1380 | fre जळगांव 

७ | डा संतोष रंगराव गुरव 1380 (| fe MARI 

८ | Sl शकांत रामलींग खराडे DGO ।उजिरुपरळीजिबीड 

९ । डा नंदकुमार शिवराम [390 ।उजिरुआरमोरीजिगडचिराळी 

माळाकोलीकर 

| do | डो विकास बाळासाहेब माने 180 ।उजिरुपंढरपूरजिसोलापूर 

| ११ | डो जर्मनसिंग प्रभातसिंग पाडवी 13७0 | ग्रारु विसरवाडी जि नंदूरबार 

१२ | डा संतोष नथमल परमार 1300 | Me अक्कलकुवा जि नंदूरबार 
१३ | डा आनंद शांकरराव साबणे 1300 ।उजिरुभोरजिपुणे 

१४ | ST शोख फरीदा अ. शाकुर DGO  आजिरुबीड 

१५ | डा लता आबासाहेब वेडेकर DGO  ।सारुजालना 

१६ | डा प्रशांत सुखदेव गेडाम DCH | स्री रुगडचिरोली 

१७ | डा सिद्राम ज्ञानदेव कांबळे DCH ।उजिरुकरमाळाजिसोलापूर 
१८ | डा सतीष carey लोंढे DCH | MV नेवासा जि अहमदनगर 

१९ | डा संदिप किशोर मिरजकर DCH ।उजिरु कवठेमहांकाळ जिसांगली 
२० | डॉ सुहास जगन्नाथ पाटील DCH | जिरु नंदूरबार 

२१ । डा मनोज भीवजी पेदाम DCH | स््रीरुगडचिरोली 


पुष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन SSS क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 

२२ | डा पुरुषोत्तम भरत पाटील DCH ।उजिरुकळंबजिउस्मानाबाद 

२३ | STRATA Gat दिघे DPB | जिरुरत्नागिरी 

२४ | डांदुर्गाकुमार अंजय्या Hy DPB) ।उजिरुअकलुजजिसोलापूर 

२५ | डा शारदा चिंतामन मोरमारे DPB) ।उजिरुमूल जिचंद्रपूर 

२६ | डा महेश भास्करराव मुंगळकर DPB. ।उठजिरुकळंबणीजि रत्नागिरी 

२७ | डा अशोक सखाराम तुमरेती 028 | उजिरुदर्यापूरजिअमरावती 

२८ | डा वसंत बापुराव भालऱंकर DA ग्रारु उरण जिरायगड 

२९ | डा बाळासाहेब पंढरीनाथ बीऱ्हाडे DA उजि रु इंदापूर जि पुणे 

३० | डा दिगंबर तुलसीराम दुगाणे DA ट्रॉमा केअर युनिट मंठा जि जालना 

39 | डा वैभव प्रभाकर कोलखेडे DA अस्थीव्यंग रुग्णालय परभणी 

३२ । डा प्रशांत हनमंत कोरे DA उ जिरु कळंबणी जि रत्नागिरी 

३३ | डो राजरतन दगडू FAR DA उ जि रुमोर्शी जि अमरावती 

३४ | ST AH छगनराव राठोड DA ग्रारु देऊळगांव राजा जि बुलढाणा 

३५ | डा माणीक व्ही. राऊत DA ग्रारु सुरगाणा जिनाशिक येथेअगै वै अ 
यांच्या जागी 

३६ | डा संभाजी विठोबा ठकर DA उजिरुकुरखेडाजि गडचिरोली 

३७ | डा सचिन भय्याजी उईके 1)2>॥/- । डागा स्त्री रु नागपूर येथे शा. नि. 
२३.०५.१८ अन्वये निर्मित पदावर 

३८ | डा नाथा धोडीबा ge TDD क्षयरोगधाम बुलढाणा 

३९ । डा हेमचंद दुर्गादास Har TDD  । जिल्हा क्षयरोग केंद्र सिंधुदुर्ग 

go | डा सचिनकुमार एकनाथजी कोरडे | TDD | जिल्हा क्षयरोग केंद्र बुलढाणा 

४१ | डा विवेक अंगदराव होले DTMH_ | जिरु उस्मानाबाद 

४२ | डा महेश ज्ञानेश्वर कोवे DTMH ।उजिरुआरमोरीजिगडचिरोली 

प्रपत्र - क 
अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव पदव्युत्तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
पदवीचा पदस्थापना 
अभ्यासक्रम 
| १ | डो नरेश पाटील MDAur. | प्राआकेंद्र नेरी जिजळगाव 


३ शासन सेवेत नियमित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत नसलेले खाजगी उमेदवार (सीपीएस 
कोर्स करणारे) तसेच, जे वैद्यकीय अधिकारी अनधिकृत गैरहजर आहेत व जे वैद्यकीय अधिकारी 
पदस्थापनेसाठी पात्र नाहीत, अशा एकुण १० जणांना दिनांक १८/०८/२०१८ च्या आदेशान्वये 


पुष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अनावधानाने पदस्थापना दिल्या गेल्या होत्या. त्या १० जणांना वगळण्यात आले असून त्यांची नावे सदर 
आदेशात अंतर्भूत नाहीत. 


8. डॉ.साहस संतोष sees यांची पदस्थापना दिनांक ३१/०५/२०१८ च्या शासन आदेशान्वये 
देण्यात आल्यानुसार राहिळ. तसेच डॉ.विजयकुमार वाघ यांची तालुका आरोग्य अधिकारी 
पैठण,जि.औरंगाबाद येथे पदस्थापना कायम करण्यात येत आहे. 


4. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास संबंधित वैद्यकीय 
अधिकारी हे अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 


६. सदर आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची म्हणजेच 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येच नियमानुसार विहीत 
कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब व प्रपत्र-क मध्ये नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास 
लक्ष फक्त) इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


9. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१९१५५७२०७५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M IO 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 

५1 Nn) व| | 20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
d85325223aceef69d02bd455b7ca69724916 

B h a ro S e 23e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2018.09.19 06:35:52 -07'00' 

(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 


पुष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

९) मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ ७ पैकी (9 


